महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : मकृप - १०१९/ प्र.क्र १०३/ ६ओ 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास 

व मस्त्यव्यवसाय विभाग, 

हुतात्मा राजगूरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार,मुबंई ४०० ०३२ 

दिनांक : २५ जुले, २०१९ 


आदेशा 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३ मधील कलम १२(२)(ब) मधील तरतुदीनुसार 
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदावर श्री.हरीभाऊ माधव जावळे यांची 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. Meare माधव जावळे यांची महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष 
पदावरील ही नियुक्ती सदर नियुक्तीच्या दिनांकापासून ३ वर्षासाठी किंवा राज्यशासनाची मर्जी 
असेल तोपर्यत, यापैकी जी घटना अगोदर घडेल तोपर्यंत असेल. 


३. श्री.हरीभाऊ माधव जावळे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना 
मा.कॅबिनेट मंत्री पदाचा दर्जा अनुज्ञेय असून त्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.शासऊ 
१०.१७/प्र.क्र ९६/१०/सा.उ, दि.१३/३/२०१२ नुसार सेवा सुविधा अनुज्ञेय राहातील. 


४. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७२५१७५४४३४८०१ असा आहे.हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 


S U g | j V S a mM b h aj j DN: CN = Sugriv Sambhaji Dhapate, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Agriculture And ADF 


Dhapate ig eee 
(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.कुलपती तथा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मळलबार हिल,मुंबई:४०० ०३५ 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 
३. मा.मंत्री(कृषि) यांचे खाजगी सचिव,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० 032 
४. मा.राज्यमंत्री,कृषि यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 
५. श्री. हरीभाऊ माधव जावळे मु.पो.भाळोद,ता.यावल,जि.जळगाव,पि.को ४२५ ३०४ 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 


शासन आदेशा क्रमांकः AHP - १०१९/ प्र.क्र १०३/ ६ओ 


७. प्रधान सचिव(वित) यांचे स्वीय सहायक,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 

८. प्रधान सचिव(नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३ 

९. सचिव(कृषि) यांचे स्वीय सहायक,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 

१०.आयुक्‍्त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

११.महासंचाळक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,१३२-ब,भांबुर्डा,भासले नगर, 
पुणे ४११ ००७ 

१२.कुलगुरु,वंसतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी 

१३.कुलगुरु,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला 

१४.कुलगुरु,डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली 

१५.कुलगुरु,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी 

१६.महासंचाळक,भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,कृषि भवन,नवी दिल्ली (पत्राद्वारे) 

१७.महाळेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १-२,मुंबई/नागपूर 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

१९.सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्राळय, मुंबई:४०० ०३२ 

२०.कक्ष अधिकारी(सा.उ),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 

२१.कक्ष अधिकारी २-अ,७-ओ व १३-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 

२२.निवडनस्ती/६अे कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


